पोलीस शिपाई भरती 


माजी सैनिकांना शारीरिक पात्रतेत 
सवलती देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आरसीटी -०३०९/प्र.क्र.६९२/पोल-५ (अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ एप्रिल, २०११. 


वाचा : शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-एमआयएस-२००८/प्र.क्र.५१८/ 
पोल-५ अ, दिनांक २६ ऑगस्ट, २००८ 


शासन निर्णय 
प्रस्तावना : 


माजी सैनिकांना पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात दि.३१.३.१९९८ रोजी प्रधान 
सचिव (माजी सैनिक कक्ष) यांचेसमवेत झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार माजी सैनिकांचे 
भरतीचे वेळी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबतची मार्गदर्शक तत्वे विशेष पोलीस महानिरिक्षक, 
प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण/पोलीस 
भरती/मार्गदर्शक तत्वे/९८, दि.३०.९.१९९८ नुसार ठरविण्यात आली होती. त्यानुसार मैदानी चाचणी, 
लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षा यापैकी जास्तीत जास्त २ परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी माजी सैनिकांना ५ 
टक्के सूट देण्यात येत होती. ही ५ टक्के गुणांची सवलत प्रथमतः एक वर्षाकरीता देण्यात आली होती. 
त्यानंतर शासन पत्र क्र.एमआयएस ०३०२/सीआर-११०/पोल ५ अ, दि.१४ जानेवारी, २००५ नुसार ही ५ 
टक्‍के गुणांची सवलत पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 


संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी माजी सैनिकांचा पोलीस दलात समावेश 
होण्याकरीता इतर राज्यात पोलीस भरतीमध्ये माजी सैनिकांना शारीरिक पात्रतेत ज्या सवलती देण्यात 
येतात त्याच सवलती महाराष्ट्र राज्यानेही लागू कराव्यात असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
माजी: सैनिक कक्षाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावास गृह विभागाने मंजुरी द्यावी अशी विनंती सामान्य 
प्रशासन विभागामार्फत प्राप्त झाली होती. सदर विनंती शासनाच्या विचाराधीन होती. 


निर्णय : 


राज्यातील पोलीस शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रियेत माजी सैनिकांसाठी शारीरिक पात्रतेमध्ये सैन्य 
दल, आंध्रप्रदेश व मध्यप्रदेश राज्यांकडून देण्यात येणारी सवलत महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू करण्याचा 
आता शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम २००६ 


(2:0(0003917?0 5 8 (1.२ CR..692.-09. Pol 5 A wp 


मधील कलम ४ (१)(अ) मध्ये नमूद केलेला शारीरिक पात्रतेत माजी सैनिकांना यापुढील पोलीस 
भरतीमध्ये खालीलप्रमाणे सवलत देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


| अ.क्र. |. | ता न | 7 माजी सैनिकांना सवलत Cs 
१. | ९०० मीटर —— | | 5 ३.५ सेकंद | 
= |! coo मीटर धावणे + ०.५ मिनिट 

३ - > | _ __एूल अप्स र a a ae: पूल अप्स | 
a. का गोळा फेक - १.५ मीटर 

द ae आश लांब उडी 7 a ae - १ मीटर 


३. वरीलप्रमाणे शारीरिक पात्रतेत सवलत देण्यात येत असल्याने माजी सैनिकांना पोलीस 
शिपाई भरतीसाठी पोलीस महासंसचालक यांच्या परिपत्रक क्र. प्रशिक्षण/पोलीस/भरती/मार्गदर्शक 
तत्वे/९८, दिनांक ३०/९/१९९८ नुसार मैदानी चाचणी/लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षा यापैकी जास्तीत 
जास्त दोन परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ टक्‍के गुणांची देण्यात आलेली व नंतर शासनाच्या पत्र 
क्रमांक एमआयएस-०३१२/सीआर-११०/पोल-५ अ, दिनांक १४ जानेवारी, २००५ नुसार पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली सवलत आता रद्द करण्यात येत आहे. यापुढील पोलीस भरतीमध्ये माजी 
सैनिकांना परिच्छेद २ प्रमाणे शारीरिक पात्रतेत सवलत देण्यात येईल. मात्र मैदानी चाचणी, लेखी 
परीक्षा व तोंडी परीक्षा यामधील ५ टक्‍के गुणांची सवलत देण्यात येणार नाही. 


४. हे आदेश या पुढील पोलीस भरतीपासून अंमलात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०५१७0४४ 
(aay जाधव 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) पोलीस आयुक्त, मुंबई 
४) सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
५) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
६) सर्व पोलीस अधीक्षक. 
७) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट. 
८) सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 
९) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
१०) सामन्य प्रशासन विभाग/१६-अ, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवड नस्ती / पोल-५ अ 


